मौजे ब-हाणपूर, ता-बारामती, जिल्हा-पुणे येथे 
पोलीस उपमुख्यालय निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीओएस-०८२०/प्र.क्र.४१/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक : २८.०८.२०२०. 
वाचा :- 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/पो.उप.मुख्या.बारामती/पुणे 
ग्रा/४६/२०२० , दि.०७.०७.२०२०. 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/पो.उप.मुख्या.बारामती/पुणे 
ग्रा/४६/२०२० , दि.०३.०८.२०२०. 


प्रस्तावना :- 


पुणे जिल्हयातील बारामती तालुक्‍यात राजकीय,शैक्षणिक,औदयोगिक व इतर कारणामुळे कायदा व 
सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्‍यक असणारा मोठ्या प्रमाणावरील बंदोबस्त इतर ठिकाणाहून मागवावा लागतो. पुणे 
जिल्हयातील दक्षिणेकडील हद्दीपर्यंत बंदोबस्त दयावा लागल्यास बंदोबस्त पोहचेपर्यंत विंळब लागतो,याचदरम्यान काही 
अघटीत घडल्यास उपलब्ध मनुष्यबळावर त्याचा विपरित परिणाम होतो. याकरिता ब-हाणपूर ता.बारामती येथे 
उपमुख्यालय निर्माण झाल्यास कायदा व सुव्यवस्था टिकविण्याकरिता मनुष्यबळ त्वरीत उपलब्ध होवून परिस्थिती 
सुयोग्यरित्या हाताळता येईल व बंदोबस्त पोहचण्याकरिता लागणारा अनावऱ्यक वेळ वाचेल, यादृष्टीने मौजे ब-हाणपुर 
ता.बारामती जिल्हा-पुणे येथे पोळीस उपमुख्यालय स्थापन करणेबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.१ येथील पत्रानुसार पोलीस 
महासंचालक कार्यालयाने सादर केला आहे,यानुसार मौजे ब-हाणपुर, तालुका -बारामती, जिल्हा-पुणे येथे पोळीस 
उपमुख्याळय स्थापन करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात 
आला आहे - 


शासन नणय निर्णय:- 


कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने मौजे ब-हाणपूर, तालुका-बारामती, जिल्हा-पुणे येथे पोलीस उपमुख्यालय 
निर्माण करण्यास विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. मौजे ब-हाणपूर येथील पोलीस उपमुख्यालयाकरिता आवश्‍यक पदनिर्मितीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित 
करण्यात येतील. 


3: मौजे ब-हाणपूर येथील पोलीस उपमुख्यालयाचे क्षेत्र व सीमा घोषित करण्याबाबत अधिसूचना यथावकाश 
निर्गमित करण्यात येईल. 


४. मौजे ब-हाणपूर येथील पोलीस उपमुख्यालयाकरिता प्रशासकीय इमारत व इतर अनुषंगीक अनावर्ती खर्च हा 
सक्षम प्राधिका-यांची मान्यता घेऊन वार्षिक योजनेमधुन भागविण्यात यावा. 


ष्‌. सदर ane निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२७४/२०/व्यय-७, दिनांक २५.०८.२०२० अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :पीओएस-०८२०/प्र.क्र.४१/पोल-३ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२००८२८१३२९५१९५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ Digitally signed by Dinesh Appaji Saste 
D ) | n e S h DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


}95d0d4b3 1 e36ff1d612a85453ca984b 


74e28fd6f99cdf66e3e499969e942, cn=Dinesh 


Appaji Saste econ 
(दिनेश आ. सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.मंत्री(वित्त) यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा.राज्यमंत्री,गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा.राज्यमंत्री,गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 
६. मा.मुख्य सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
qo, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१२. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१३. उप सचिव(पोल ७),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१४. विशेष पोलीस महानिरीक्षक,कोल्हापूर परिक्षेत्र. 
१५. पोलीस अधीक्षक,पुणे(ग्रामीण). 
१६. सहसंचालक,लेखा व कोषागरे,मुंबई. 
१७. अधिदान व लेखा अधिकारी,पुणे. 
१८. जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे 
१९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,वांद्रे,मुंबई. 
२०. वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तिय सुधारणा-१/आ.पु.क. 
२१. निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


